महाराष्ट्र शासन. 


क्रमांक:-एपीपी- ११२१ /प्र.क्र. २१० / प्रशा-२, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ३० जून, २०२२. 


वाचा:- १) शासन आदेठा, समक्रमांक दिनांक १६-११-२०२१. 
२ शासन आदेश, समक्रमांक दिनांक २४-१२-२०२१. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, अ.शा.प.क्र.एईओ-११२२/१०/२०२२/दहा, दिनांक ३०-०६-२०२२. 


शासन आदेठा :- 


शासन आदेश, समक्रमांक दिनांक १६-११-२०२१ अन्वये श्री. खंडेराव तुकाराम पाटील, मुख्य 
अभियंता, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेडान, मुंबई यांना सचिव व सचिव समकक्ष पदावर दिनांक १५-११-२०२१ 
पासून तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली. 


२. शासन आदेश, समक्रमांक दिनांक २४-१२-२०२१ अन्वये श्री. खंडेराव तु. पाटील, सचिव यांची मुख्य 
महाव्यवस्थापक, ( आर व सीडी), मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन, मुंबई या पदावर प्रपत्र बढतीने (पदोन्नतीने ) 
पदस्थापना करण्यात आलेली आहे. 


३. श्री. डी. टी. ठुबे, सचिव (अभियंता संवर्ग), मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामविकास विभाग हे 
दिनांक ३०-०६-२०२२ (म. नं. ) रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत. 
शासनाच्या मान्यतेनुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ३०-०६-२०२२ रोजीच्या अर्धशासकीय 
पत्रान्वये श्री. के. टी. पाटील, मुख्य महाव्यवस्थापक, ( आर व सीडी ), मुंबई मेट्रो YS कार्पोरेशन, मुंबई 
यांची सचिव (अभियंता संवर्ग ), मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामविकास विभाग, मुंबई या पदावर नियुक्‍ती 
केलेली आहे. त्यानुषंगाने श्री. खंडेराव तु. पाटील, यांची सचिव ( अभियंता संवर्ग ), मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योजना, ग्रामविकास विभाग, मुंबई या पदावर दिनांक ०१-०७-२०२२ (म.पु.) पासून पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


8, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६३०१५०९४८७४१८ असा आहे. हा Sea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने, 
POOJA BHASKAR 


UDAWANT र 
( पुजाभा. उदावत) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


प्रत, 


श्री. खंडेराव तु. पाटील, मुख्य महाव्यवस्थापक, (आर व सीडी), मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन, मुंबई. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेडा क्रमांकः एपीपी- ११२१/प्र.क्र. २१० / प्रशा-२, 


. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई, 


. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. सर्वमा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन, मुंबई. 


१०.मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

११.महाळेखापाल १ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

१२.महाळेखापाल 2 (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर, 

१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१५.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.अपर मुख्य सचिव (सेवा) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७.सचिव (साविस) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८.सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९.सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

२१.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली-११० ००१, 

२२.सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (सर्व) 

२३.मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

२४.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५.उप सचिव व कार्यासन अधिकारी(का.९/का.९ अ/का. १०/का.१३/का. १६ ब), सा. प्रशासन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई, 


२६.सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२७.रोखशाखा (२ जादाप्रतीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८.निवड नस्ती. 


२९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


